उर्दू RA जमा होणाऱ्या महसूलसाठी 
स्वतंत्र जमा खाते “Receipt Head उघण्यास 
मान्यता देणेबाबत............ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उघर २०२३/प्र.क्र.७/का.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०४.०३.२०२४ 


वाचा - 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः उघव्य २०१६/प्र.क्र.१९/ कार्या-४, 
दि.२१.०७.२०१६ 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्रामध्ये उदू भाषेची वाडमयीन प्रगती, मराठी व उर्दू भाषेमधील लेखक, कवी, विचारवंत इ. मध्ये 
सर्जनशील विचारांची देवाणघेवाण होऊन उर्दू भाषेचा वाडमयीन विकास व्हावा व Sq भाषेच्या समृद्धीसाठी उर्दू 
घराच्या रुपाने एक ठिकाण असावे या उद्देशाने राज्यातील काही उर्दू भाषिक बहुल शहरामध्ये उर्दू घर उभारण्यात 
येत आहेत. दि.२१.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयामधीळ अनु.क्र.१९ येथे उर्दू घरामधून गोळा होणाऱ्या 
महसूलासाठी स्वतंत्र “जमा खाते Receipt Head” उघडण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यास अनसुरुन 
उर्दू घरामधून जमा होणाऱ्या महसूलसाठी स्वतंत्र “जमा खाते “Receipt Head” उघडण्यास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या उर्दू घरामधून जमा होणाऱ्या महसूलासाठी 
खालीलप्रमाणे “जमा खाते Receipt Head” उघडण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


1 मराठी || English 
। मुख्य लेखाशिर्ष | PATTY | ०२५०, इतर सामाजिक सेवा 0250, Other Social Services 
| शीष॑ १०२, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर | 102, Welfare of Scheduled Castes, 
मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण Scheduled Tribes, Other Backward 
Classes and Minorities. 
गट शीषं (०२) अल्पसंख्याकांचे कल्याण (02) Welfare of Minorities. 
उप गट शौषं (०२) (०१) Rid घराच्या भाडयापोटी जमा रक्‍कम | (02) (01) Receipts on account of rent 
(०२५००२८९०१) form Urdu House (0250028901) 


शासन निर्णय क्रमांकः उघर २०२३/प्र.क्र.७/का.४ 


२. 


हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग st Sat क्रमांक १२/१४७१, दिनांक 98.09.2023 वित्त विभाग 


अनौ.संदर्भ क्रमांक अनौसं ३१/२०२२/व्यय-१ दिनांक ३०.०१.२०२३ आणि अनौसं ०८/२०२४/व्यय-१ दिनांक 


०.८.०१.२०२४ तसेच महालेखापाल यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक सं. ख.वि/चा-१/अल्पसंख्याक विकास 


विभाग/ यूओआर-९५/ २०२३-२४/८३०, दिनांक ३०.१०.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०४१५१७४५७५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Gis 
र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MOHINUDDIN B TASHILDAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7eac303551c8c1c40121e24c1d7fb18a03efe22c688ba 
9240e47d3c712ae3ea9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7E694259001AF4DCAD48B69EB7E39AFC9472E6 
1C49FC40EB7D603AE236006903, cn=MOHINUDDIN B 
TASHILDAR 


Date: 2024.03.04 15:27:04 +05'30' 


(मो. बा. तागिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

मा.अध्यक्ष, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 


खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे, मंत्रालय मुंबई 


मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 


१०. मा.संसद सदस्य/विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, (सवी, 
११. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SAX २०२३/प्र.क्र.9/का.४ 


१३. विभागीय आयुक्‍त(सर्व) 

१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर 

१५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर 

१६. जिल्हाधिकारी (स्वी 

१७. सह सचिव (१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. सह सचिव (अर्थसंकल्प-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. उप सचिव(व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

२३. अवर सचिव (सवी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

२५. प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
२६. उप सचिव (अर्थ, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
२७. सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 

२८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

२९. कक्ष अधिकारी (सर्व), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३०. निवड नस्ती/ संग्रहार्थ/का-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


